मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट याचिका 
(एल) क्र.४३०८/२०१८ प्रकरणी नियुक्‍त केलेल्या 
विशेष समुपदेशी (Special Counsel) यांचे 
व्यावसायिक शुल्क अदा करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- सगृयो-२०२२/प्र.क्र.८८/१४-स 
नविन प्रशासन भवन, १४ वा मजला, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २१ मार्च, २०२३. 


संदर्भ :-१. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५. 
२. विधी व न्याय विभाग, ई शाखा यांचे क्र.२१३-२०२२/ई, दि.२९.०३.२०२२ चे पत्र 
३. आस्थापना अधिकारी, सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, 
मुंबई यांचे :- 
१) जा.क्र.देयक/०४/२२-२३/२५३४ (wa), दि.६/८.४.२०२२ चे पत्र व सोबतचे 
अँड.एस.यु.कामदार यांचे दि.५.४.२०२२ चे पत्र. 
2) जा.क्र.देयक/०५/२२-२३/२७९७ (wa), दि.२५.४.२०२२ चे पत्र व सोबतचे 
अँड.एस.यु.कामदार यांचे दि.२१.४.२०२२ चे पत्र. 
३) जा.क्र.देयक/०८/२२-२३/२६९२ (wa), दि.४.५.२०२२ चे पत्र व सोबतचे 
अँड.एस.यु.कामदार यांचे दि.२७.४.२०२२ चे पत्र. 
४. वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.१६.३.२०२३. 


प्रस्तावना - 

सहकार, पणन व garam विभाग, शासन निर्णय दि.४.७.२०१९ मधील तरतूदींच्या 
अनुषंगाने मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका (एल) क्र.४३०८/२०१८ दाखल होती. 
यानुषंगाने याचिकेप्रकरणी शासनाची बाजू मांडण्यासाठी अँड.एस.यु.कामदार यांची विशेष 
समुपदेशी म्हणून संदर्भ क्र.२ रोजीच्या पत्रान्वये नियुक्‍ती करण्यात आली होती. उपरोक्त 
याचिकेबाबत अँड.एस.यु.कामदार यांनी मा.उच्च न्यायालयात शासनाची बाजू मांडली आहे. 
संदर्भाधिन क्र.3 येथील पत्रांन्वये एकूण रु.६,७५,०००/- इतक्या रकमेचे अँड.कामदार यांचे 
व्यावसायिक झुल्काबाबतचे उपप्रमाणक (Memo) सरकारी वकील कार्यालयाने पाठविळे आहेत. 
सबब, सदर रिट याचिकेप्रकरणी अँड.कामदार यांना रु.६,७५,०००/- इतके व्यावसायिक शुल्क 
अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथीळ रिट याचिका (एल) क्र.४३०८/२०१८ बाबत शासनाची 
बाजू मांडल्याप्रकरणी अँड.एस.यु.कामदार यांना रु.६,७५,०००/- इतके व्यावसायिक शुल्क देण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. या झासन निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या रक्‍कम 
रु.६,७५,०००/- पैकी आयकर अधिनियमान्वये देयकातून (आयकर अधिनियम १९६१ च्या १९४ (१) 
मधील तरतुदीनुसार) १०% आयकर (रु.६७,५००/-) तसेच, आयकराच्या ४% शैक्षणिक अधिभार 


शासन निर्णय क्रमांकः सगृयो-२०२२/प्र.क्र.८८/१४-स 


(रु.२,७००/-) कपात करुन, म्हणजेच रक्‍कम रु.७०,२००/- वजा जाता रु.६,०४,८००/- 
(रुपये सहा लाख चार हजार आठशे AM) इतकी रक्‍कम अँड.एस.यु.कामदार 
यांना Standard Chartered Bank, Account Number- 23110127239, 
IFSC Code- SCBL0036001 यावर RTGS द्वारे अदा करण्यात यावी. त्यांचा पॅन कार्ड क्रमांक 
AAHPKS5673L असा आहे. 

२. उपरोक्त परिच्छेदामध्ये नमूद केल्यानुसार निधी वितरीत करण्याकरीता 
श्री.सु.ल.काठोळे, कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच, श्री.सं.पु.खोरगडे, उप सचिव (आस्थापना) (५०००७), 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 

१. सदरहू खर्च या विभागाच्या “मागणी क्र.व्ही-२, मुख्य लेखाशिर्ष-३४५१, सचिवालयीन 
आर्थिक सेवा, ०९० सचिवालय, (०१) सचिवाळयीन आर्थिक सेवा, (०१)(०१) सचिवालयीन आर्थिक 
सेवा (अनिवार्य) (3849 ०३०४), २८-व्यावसायीक सेवा” या लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षातील उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

४. सदरहू शासन निर्णय हा वित्त विभाग शासन निर्णय दि.१७.४.२०१५ मध्ये नमुद केल्यानुसार 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र आकस्मिक 
खर्च नियम १९६५ मधील अ.क्र.४८, नियम क्र.१६६ अन्वये प्रशासकिय विभागास असलेल्या पुर्ण 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२३०३२११२२६४३७६०२ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PALLAVI KISHOR 


KOLEKAR 
(पल्लवी कोळेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) यांचे स्वीय सहायक, स.प. व व.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
3) अधिदानव लेखा कार्यालय, मुंबई 
) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
) कक्ष अधिकारी (रोख शाखा) सहकार,पणन व dele, विभाग, मंत्रालय यांना पुढील आवश्यक 
कार्यवाहीसाठी. 
६) अवर सचिव (१७-स), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग, विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
८) वित्त विभाग (का.व्यय-२ व अर्थ -93), मंत्रालय, मुंबई. 
९) आस्थापना अधिकारी, सरकारी वकीलांचे कार्यालय, मा.उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई, रु.नं.१२, जुनी 
पीडब्ल्युडी इमारत, फोर्ट, मुंबई- ४०० ०३२. 
१०) अँड.एस.यु.कामदार, ४०१, गुंडेचा चेंबर्स, नगिणदास मास्टर रोड, फोर्ट, मुंबई- ४०० ०२३. 
११) निवडनस्ती/का.१४-स. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


